वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनातंर्गत 
लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२०/प्र.क्र.४३ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी २०२० 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 
जिल्हाधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर ,यांचे पत्र क्रमांक निवि / का-१५ /जिवायो 
/संस -४ /2098/ 9004, दिनांक २२.०४.२०१९ 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ यंसाख / प्रस्ताव (Non - 
merged) (भाग - 90) /४२१० १६२९ / १०४९/ ३ - म/ २०२० दिनांक २८.०१.२०२० 


शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील खालील तक्त्यात नमूद संस्थाकडे यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी राज्य 


योजनातंर्गत SEBS उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर शासन निर्णयासह जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद एकूण रुपये २,७६,८५,००५/- (रु.दोन कोटी TER लक्ष पंचाऐंशी हजार पाच फक्त) 


इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्रीची एकूण किंमत 
।१__ | सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई १,०६,३४,२८५ 
२  । स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय, १,७०,५०,७२० 
अंबाजोगाई 
एकूण २,७६,८५,००५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४३ /प्रशा-१ 


अटी :- 


१, 


षु 7 


Go 


2. 


सदर ware मान्यता संबधित संस्थेकडे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठीच्या 
राज्ययोजनातंर्गत लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आवरयकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स Gora लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHUR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


Wid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखाळील मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४३ /प्रशा-१ 


३. 


मागणी क्र.-एस ४ राज्ययोजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१५२६४२५९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHALE == 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


४. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 


. अधिष्ठाता स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयअंबाजोगाई , 
. अधीक्षक, सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 


१०.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४३ /प्रशा-१ 


शासन निर्णय , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र २०२०/प्र.क्र.४३ /प्रशा-१, 
दिनांक ३०/०१/२०२० सोबतचे परिशिष्ट “अ 


| सेंट जार्जस रुग्णालय, मुंबई. । सिरिंज पंप 2 24000 ५०००० 
ऑपरेटींग मायक्रो ण ६०००० ६०००० 
लॅरिंगोस्कोप 
इन्फ्युजन पंप २ ७५००० १५०००० 
जेल सेन्ट्रीफ्युजअँण्ड पि २००००० २००००० 
इन्क्युबेटर 
पल्स ऑक्सिमीटर २ १२५००० २५०००० 
एनएसटी मशिन २ १५०००० | ३००००० 
ट्युब RIG मशिन अण्ड गन शि ३००००० | ३००००० 
सिलर अँण्ड बॅटरी बॅक अप 
मल्टीपरामानिटर २ १५०००० ३००००० 
इलेक्ट्रोकॉटरी मशिन a 300000 300000 
हॅण्ड-हेल्ड WETS ऑटो 7 ४००००० | Yo0000 
रिफ्रेक्टोमीटर चाईल्ड 
फ्रेन्यळी-कॅन मेजर फ्रॉम (६ 
मन्थ + एजो 
काब्लेटर pa | § 00000 ६००००० 
ऑटो फोौरोप्टर Pa | & 40000 & 40000 
इलेक्ट्रीक डर्माटोम a ७९९२८५ | ७९९२८५ 
एसीएल अँण्ड पीसीएलसेट [१ १२७५००० | १२७५००० 
एडव्हान्स फ्ल्युरोसन्ट ईमेजिग णि ५०००००० | ५०००००० 
सिस्टिम अण्ड ऑल इट्स 
TRAN 

२ | स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण ओ.टी. HT (मूव्हेबल) २ ११०८८० २२१७६० 

वैद्यकीय महाविद्यालय व पल्स ऑक्सिमीटर २ १२५००० २५०००० 

रुग्णालय, अंबाजोगाई इएनटी वर्क स्टेशन २ 240000 | ५००००० 
इन्फ्युजन पंप १२ Yoooo | ६००००० 
पेरिमीटर 1१ ६७५००० ६७५००० 
मल्टी चनल मॉनिटर १२ १००००० १२००००० 
Seo मॉनिटरींग सिस्टिम ~*~ १५००००० | १५००००० 
फॉर २० FSS 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. 


४३/प्रशा-१ 


फ्लेक्झिबल फायबर ऑप्टीक वि २१००००० | २१००००० 
(अँडल्ट) ब्रॉन्कोस्कोप 

(इन्ट्युबेटींग लॅरिंगोस्कोप) 

ट्रेड मील La | १००००० १००००० 
इन्क्युबेटर २ ५०००० १००००० 
व्हीडीआरएळ शोकर/रोटेटर | ३ ४०००० १२०००० 
बीएमआर अँपरेट्स 1१ 924000 | १२५००० 
ल॑प्रोस्कोपीक हॅण्ड | १३०४५० | १३०४५० 
इन्स्ट्रमेन्टस सेट 

कन्टीन्यूअस CUAL शो १४०००० | १४०००० 
मॉनिटरींग सिस्टिम 

एन्थ्रॉपोमेट्रीक सेट १५०००० १५०००० 
मायक्रोपीपेट - मल्टीचेनल ४०००० | १६०००० 
सेन्ट्रीफ्युज मशिन (१६ ट्युब्ज ४०००० | १६०००० 
होल्डिंग कपेसिटी) 

सेंट्रीफ्युज to} ४८००० १९२००० 
१० एमएम ३० डिग्री एचडी aa 220000 २२०००० 
टेलिस्कोप 

एलईडी लाईट सोर्स विद शि २२०००० २२०००० 
Use इनसफ्लेटर विद 

फायबर ऑप्टीक केबल 

मायक्रोस्कोप विद युनिव्हर्सल 7 २५०००० २५०००० 
कन्डेनसर कंटेनिंग ऑईल 

SI, ब्राईटफिल्ड, फेज 

कॉन्ट्रास्ट अँण्ड डार्कग्राऊंड 

मायक्रोस्कोप TIARAS & ४४००० २६४००० 
एव्हरी फेकल्टी (रिसर्च 

मायक्रोस्कोप फाईन कक्‍्वालीटी 

आयपिसेस) 

मायक्रोस्कोप बायनोक्युलर & ४६००० २७६००० 
एव्हरी फेकल्टी (अँडव्हान्स 

रिसर्च बायनोक्युलर 

मायक्रोस्कोप आयएसआय 

सर्टीफाईड) 

जीईएल कार्ड सेन्ट्रीफ्युज २ १४०००० २८०००० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४३ /प्रशा-१ 


मशिन 
हिस्टरोस्कॉपीक हॅण्ड षि २९८०००।॥ २९८००० 
इन्स्ट्रमेन्टस सेट विद एचडी ४ 
एमएम ३० डिग्री हिस्टरोस्कोप 
बायोसेफ्टीकॅबिनेट टाईप | ३००००० ३००००० 
आयआयएर२ 
लेमिनारफ्लो (हॉरिझॉन्टल) 1१ ३००००० ३००००० 
लंब रेफ्रिजरेटर (४०० लिटर) 8 ७५००० ३००००० 
कॉएग्युळोमीटर २ १५०००० ३००००० 
फुल्ली ऑटोमेटेड एलाईंजा शो ३००००० ३००००० 
रिडर 
फुल्ली ऑटोमेटेड एलाईंजा a 300000 300000 
वॉशर 
लेमिनार एअर फ्लो Lae | 300000 300000 
एचडी पोर्टबल एन्डोस्कोपी 7 300000 300000 
कॅमेरा सिस्टिम विद इनबिल्ट 
एचडी रेकॉर्डर अण्ड एलईडी 
लाईट 
ऑटोप्सी टेबल (एसएस) | ६००००० ६००००० 
कोल्ड स्टोरेज (६ बॉडी) Pa | १५००००० | १५००००० 
मायक्रोस्कोप बायनोक्युलर ९४ २४६६५ | २३१८५१० 
(स्टुडण्ट) 

एकूण | २७६८५००५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


